कृषि विभागातील विविध योजनांमधील 
अस्थायी पदे सन २०२३-२४ मध्ये चालू 
ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पदसातत्य -२०२३/प्र.क्र.२५/११जे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य - २०२२ / प्र.क्र. २२/११-अ, 
दि८:०९ २०२९ 

२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ.११११/साप्र/०९९६/२०२३-२४/प्र.क्र.१०/आस्था-५ (निप) 
६३४४, दि.२०.०२.२०२३ 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ.११११/साप्र/२५६९/२०२३-२४/प्र.क्र.१२/आस्था-५ (निप) 
६३४१, दि.२०.०२.२०२३ 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ.११११/साप्र/२५७८/२०२३-२४/प्र.क्र.१३/आस्था-५ (निप) 
६३४०, दि.२०.०२.२०२३ 

प्रस्तावना :- 


जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना व पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या योजनांमधीळ अस्थायी पदे (सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून) सन २०२२-२३ मध्ये दिनांक 09.08.2022 ते 
२८.०२.२०२३ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास उपरोक्त क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 
२. प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेले आहेत. 
>: वित्त विभागाच्या दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयातील निदेशांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध 
निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण 
करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व 
“क” मध्ये नमूद योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ पासून दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना व पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना” या तीन योजनांकरिता या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे १३, ५८ व २२ अस्थायी 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२३/प्र.क्र.२५/११ओ 


पदे दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या आदेशान्वये शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. अन्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२८१६५०३९४६०१ असा आहे. प्रस्तुत शासननिर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


SARITA RISHI BANDEKAR : 
DESHMUKH 


(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. सह सचिव (११-ओ), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. सहसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 

६. कृषि संचालक (सर्व) 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

९. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

१०.संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना कॉलेज समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१२.सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 

१३.अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 

१४.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

१५.जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१९. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१. निवड नस्ती (११-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२३/प्र.क्र.२५/११ओ 


विवरणपत्र at: 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२३/प्र.क्र.२५/११-जअे, 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी,२०२३ चे सहपत्र. 
जागतिक कृषि विषयक गणना योजनेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


पदनाम कार्यालय मुदतवाढ देण्यात आलेल्या 
क्र. अस्थायी पदांची संख्या 


प 


et ee ee (eee a | 


उप आयुक्‍त कृषि गणना 


म.कृ.से., गट-अ) (सहसंचालकांचे पदावनत कृषि आयुक्तालय, 

केलेले पद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे q 
सांख्यिक कृषि गणना (म.कृ.से., गट-आ) १ 

तंत्र अधिकारी (सांख्यिकी) (म.कृ.से., गट-ब) १ 

वरिष्ठ सांख्यिको सहायक/कृषि अधिकारी, १ 
न गट-ब) (कनिष्ठ) 


० 
व 


६ | सहाय्यक अधिक्षक, गट-क 
वरिष्ठ लिपिक / लघुटंकलेखक, गट-क 


८ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी), गट-ब 
हि (अराजपत्रित) 
ग 
जीप चालक, गट-क १ 
शिपाई, गट-ड २ 
[एकूण १३ 


नयनीं न्न oO} *A 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२३/प्र.क्र.२५/११ओ 


विवरणपत्र 'ब' 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२३/प्र.क्र.२५/११-अे, 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी,०२३ चे सहपत्र 


महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 


अ. पदनाम कार्यालय मुदतवाढ देण्यात 
क्र. आलेल्या अस्थायी 
पदांची संख्या 
Ea 2 3 1 ee 
| कृषि उपसंचालक कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | 
(सां.)म.कृ.से.वर्ग-१ 

२ | कृषि पर्यवेक्षक १५ 
३ | लघुलेखक (नि.श्रे.) — औत ____.| 
४ | लिपिक a ee 
५ | शिपाई |__| 
Sarl १९ 

६ | तंत्र अधिकारी (सांखिकी) | विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक a 
७ | म.कृ.से.वर्ग-२ विभागीय कृषि सहसंचालक,लातूर a re 
८ विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती 1 १ | 
९ विभागीय कृषिसहसंचालक, नागपूर | 165१1 | 
एकूण i,__ sr ____'| 

।_१०_ | विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे [> a ___| 
| 99 | कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे a ee 
q2 विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापू | 71१ | 
१३ विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद L-— ह _| 
एकूण a. 

१४ | कृषि पर्यवेक्षक विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे २ 
१५ | वर्ग-३ विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे २ 
१६ विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर २ 
१७ विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद २ 
१८ विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक षु 
१९ विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर ५ 
२० विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती ५ 
२१ विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर ५ 
a २८ 

२२ विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे ॥.___ ब. 
२३ | शिपाई विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापू | oN 
२४ विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद = a i 
एकूण ३ 
एकूण 4¢ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२३/प्र.क्र.२५/११ओ 


विवरणपत्र 'क' 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२३/प्र.क्र.२५/११-अ, 


अ.क्र. पदनाम 


“०0 | (२| 6 | -८४ 


| qo | fo) 
Lag: | 4 
१२ 
१३ 


२ 
कृषि पर्यवेक्षक 


तंत्र अधिकारी (सांखिकी) 


कृषि पर्यवेक्षक 


शिपाई 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी,२०२३ चे सहपत्र 


पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना 


कार्यालय 


कृषि आयुक्तालय 
एकूण 
विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद 
एकूण 
विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद 
एकूण 
विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर 


मुदतवाढ देण्यात 
आलेल्या अस्थायी 
पदांची संख्या 


विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद 


एकूण 


एकूण 


०८ 


AN] AV] AV] AV] CO] OO] -0|-0| -1। AD] “_ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


